राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत 
महानगरपालिका शहरी भागात गरीब जनतेस 
आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता ६० आदरणीय 
बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, 
क्लिनीक चालविण्याकरीता ई-निविदा प्रक्रिया 
मार्फत बाहय संस्था निश्वीत करण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/प्र.क्र.१६८ -आ/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
राआअ/रानाआअ/आपला दवाखाना प्र.मा./२५४०४-४०५/२०१९, दिनांक २१ जून, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २१ जून, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
पीआयपीला मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. सदर प्राप्त मंजूरीच्या अनुषंगाने महानगरपालिका शहरी भागात 


गरीब जनतेस आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता ६० आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, 
क्लिनीक चालविण्याकरीता ई-निविदा प्रक्रिया मार्फत बाहय संस्था निश्चीत करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० मध्ये FMR Code (॥.१८.८ अंतर्गत 
महानगरपालिका क्षेत्रात आपला दवाखाना प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरीता रक्‍कम रु.३०१.५० लक्ष 
इतका निधी मंजूर झालेला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी भागात नागरी प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रापासून दुर असलेल्या भागांना आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत 
महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आपला दवाखाना या प्रकल्पास शासनाने मान्यता 
दिलेली आहे. त्यानुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 
अभियान “९॥॥॥/” अंतर्गत ६० आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, क्लिनिक 
चालविण्याकरीता ई-निविदा प्रक्रियेमार्फत बाहय संस्था Mafia करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान यांनी प्रस्ताव सादर केलेला 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१६८-आअ/आरोग्य-७ 


आहे. सदर प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


यांनी मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावास रु.१५७.५० लक्ष इतक्या खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व प्रस्तावाचा तपशिल 


पुढीलप्रमाणे आहे. :- 
ओ) अनुदानाचा तपशिल 
Approved 
Sr.) FMR Name of Budset tn Procurement Proposal 
no| Code Head NUE NEA (In Lakhs) 
2019-20 
(In Lakhs) 
1 FMR Aapla Rs.157.50 Lakhs 
Code Davakhana | 301.50 Lakhs Establishment for 60 Aapla Davakhana Clinics as 
U.18.8 | Project per approved PIP (As per RFP-Tender Document) 
Sr. | Name of Number of 
No_ | Corporation Aapla 
Davakhana 
Clinic Proposed 
1 Kalyan Dombivali 5 
2 Chandrapur 5 
3 Nashik (‘ee «i 
4 Ulhasnagar 5 
5 Mira-Bhaindar 3 
[6 | Amravati 3 
7 Nagpur 5 
[8 Vasai-Virar 2 
[9 | Latur 5 
10 Thane 10 
11 Mumbai 11 
Total [oo sd 
ब) प्रस्तावाचा तपशिल 
a प्रती एकूण ६० 
i” बाब दवाखाना दवाखानांकरीता कामाचा तपशील 
मंजूर रक्‍कम | मंजूर रक्‍कम 
i वेद्यकौय । 2.24 लाख =| 934.00 लाख > रुग्णांना वैद्यकोय सेवा पुरविण्याकरीता प्रत्येक 
अधिकारी रुग्णांमागे रु.३०.०० 
> प्रत्येक दिवसाला ७० रुग्ण याप्रमाणे कामाचे २५ 
दिवस यानुसार ६ महिन्याकरीता 
२ | IT प्रणाली | ०.३७५ लाख | २२.५० लाख > प्रत्येक दवाखान्यांमध्ये 199165, Cloud based 
स्थापना Software, Server, Printer इत्यादी करीता 
राज्यस्तरावरुन ॥ प्रणाली कार्यान्वीत करणे. 
> रु.५.०० प्रती रुग्ण याप्रमाणे १२५० रुग्ण प्रतीमाह 
नुसार ६ महिन्याकरीता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१६८-आअ/आरोग्य-७ 


वरील तपशिल विचारात घेता सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे:- 


१) 


4) 


सदर प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियेअंती नेमण्यात येणारी बाह्य संस्था ज्या ठिकाणी आपला 
दवाखाना क्लिनिक कार्यान्वित करेल त्या ठिकाणी मनुष्यबळ, औषध वितरण विक्री यंत्रणा 
(Medicine Vending Machine), IT प्रणालीकरीता आवश्‍यक Hardware Software उपलब्ध 
करुन देईल. निविदा प्रक्रियेअंती पात्र सेवा पुरवठादार दवाखान्यातील संपूर्ण सेवा (ओपीडी 
सेवेसह) जनतेला पुरवेल यासाठी आवश्‍यक भांडवली गुंतवणूक, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, इतर सहाय्यभुत कर्मचारी (एएनएम, जीएनएम) क्षेत्रिय स्तरावरील 
कर्मचारी व दैनंदिन आपला दवाखान्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सहाय्यक केंद्रे इत्यादीची 
व्यवस्था करेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दिवसाला किमान ७० रुग्ण याप्रमाणे सल्ला 
शुल्क (Consulting Charges) सेवा पुरवठादाराला अदा करण्यात येईल. 

सदर सेवेबाबत आवश्‍यकता / मागणी याची sera / खातरजमा व्यवस्थापकीय संचालक, 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांनी करुनच कुठे व किती आपला दवाखाना उघडायचे आहे हे 
निश्चित केल्यानंतरच सदर बाबीची निविदा प्रक्रिया करतील. 

सदरहू बाबीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. सदरहू 
बाबीचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 
bod नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 
तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींवरच निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित बाबींचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

सदर सेवेबाबत पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch random 
sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असल्याची खात्री 
करण्यात यावी. 

सदरहू बाबीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
कृती आराखडयामध्ये NUHM अंतर्गत सन २०१९-२० साठी उपलब्ध करुन दिलेल्या लेखाशिर्ष 
FMR Code U.9¢.¢ अंतर्गत Aapla Davakhana Project या घटकाखाली मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु.३०१.५० लक्ष इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची निविदा प्रक्रिया 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१६८-आअ/आरोग्य-७ 


८) तसेच, या बाबींची द्विरुक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
९) संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिलळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 
११) निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906201055242517 असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jamsher 2 laa 
Tadavi coon te 
(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१६८-आअ/आरोग्य-७ 


७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


